एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
सर्वसाधारण बाबींकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.०६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


दिनांक : - १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२. 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.१४/का.६, दि.१९.०५.२०२२व 


दि.०४.०८.२०२२. 


योजनेंतर्गत 


३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एबावि-२०२२/प्र. क्र.१२९/का.०६, दि.०१.०६.२०२२. 


४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र. क्र.४१/का.४, दि.२२.०७.२०२२. 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना, नवी मुंबई यांचेमार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता सदर योजनेतंर्गत 


सर्वसाधारण बाबींकरिता खालील विवरणपत्रातीळ रकाना क्र.२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना क्र.६ 


मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकुण रुपये ४३.६१०४ कोटी (अक्षरी रुपये त्रेच्याळीस कोटी एकसष्ट लाख चार हजार 


फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र. 


योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/ 


अर्थसंकल्पित 
तरतूद 
२०२२-२३ 


विद्यमान 
तरतूद 


यापूर्वी 
वितरीत 
तरतुद 


प्रस्तावित 
वितरण 


३ 


eo) 


4 


द 


२२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१९६- जिल्हा परिषदांना सहाय्य 

(००)(०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा ६०%) २२३६१९७२ 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


७१२५.०० 


४५०८.४५ 


3298.00 


१२८९.४५ 


(००(०३) जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र) (राज्य हिस्सा ४०%) २२३६१९८१ 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४७५०.०० 


४७५०.०० 


८५९.६२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 


अ.क्र. | योजनेचे नाव/लेखाशिर्ष/ अर्थसंकल्पित | विद्यमान | यापूर्वी प्रस्तावित 
तरतूद तरतूद वितरीत वितरण 
२०२२-२३ तरतुद 
४9४ २ ३ Pe 4 ६ 
३. १०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
प्रकल्प 
(०८) (०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधरण खर्च) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्स 
१००%) (कार्यक्रम) २२३६१९४५ 
०३- अतिकालीक भत्ता २.५० २.५० ०.३५ १.३२ 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१.६० ४१.६० ५.८२४ २१.९१ 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च २००.०० २००.०० २८.०० १०५.३३ 
१३- कार्यालयीन खच १०७५.०० | १८८३.०० २१०.०० ५७.०० 
१४- भाडे पट्टी व कर १२३.०० १२३.०० १७.२२ ६४.७८ 
१७- संगणक खर्च ३१.२० ३१.२० ४.३६८ १६.४४ 
१९-आहार खर्च ५००.०० ५००.०० foo | fo | 
२४- पेट्रोल, तेल व वंगण ३.८० ३.८० ०.५३२ २.०० 
५०-इतर खर्च ४०.०० ४०.००__|___-----__| शिया 
एकुण २०१७.१० । 2224.90 | २६६.२९४ २६८.७८ 
| (००) (०8) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम १२३ व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेसाठी आस्थापना अनुदाने 
(स्थानिक क्षेत्र) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) 
२२३६२१७३ 
३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३६८९.५७ | ३६८९.५७ | ५१६.५३९८ | १९४३.१८ 
एकूण सर्व १७५८१.६७ | १५७७३.१२ | ४००१.८३३८ | ४३६१.०४ 
३. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९७/१४७२, दिनांक २१.०९.२०२२ व 


वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २३९/व्यय-६, दिनांक ०४.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


ee 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 20229098 942834G830 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. VILAS 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
AMDAS 


THAKUR 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


प्रति, 
१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
२) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२९/का.६ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) (जिल्हा परिषद) 


३) 
) 
) 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


8 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, 
त्यांनी 8099 प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना 
वितरीत करावा. 

१३) निवड नस्ती -का-६. 


me) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


